सातारा जिल्ह्यातील कराड तालुक्‍यातील चोरे 
पुल ते होळके पाणंद साखरवाडी हा योजनाबाह्य 
रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना 
२००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.११५/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-११ जानेवारी, २०२२. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ(पुणे/का-२/रेशा/६०/२५३३/२०१९, दि.१२/०६/२०१९. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ(पुणे//का-२/रेशा/६०/८६७/२०२०, दि.२७/०२/२०२०. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
सातारा जिल्ह्यातील कराड तालुक्‍यातील चोरे पुल ते Wood पाणंद साखरवाडी हा योजनाबाह्य 
रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव 
शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, सातारा यांनी सदर रस्ता ग्रामीण मार्ग 
म्हणून रस्ते विकास योजनेमध्ये समाविष्ट करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्याचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, सातारा यांचा ठराव विचारात 
घेता, सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, सातारा यांचा ठराव विचारात घेऊन सातारा जिल्ह्यातील कराड तालुक्‍यातील खालील 
रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणुन दर्जोन्नत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव॑ । साखळी क्रमांक | दर्जोन्नत करावयाची दर्जोन्नती 
एकूण लांबी (कि.मी) | नंतरचा क्रमांक 


गि चोरे पुल ते शेळके पाणंद | ०/० ते २/४०० ।२.४०० कि.मी. शीण मार्ग-३३० 
साखरवाडी रस्ता. 


एकूण २.४०० कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील सातारा जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २.४०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (६७३७.५३० + २.४००) 
म्हणजेच ६७३९.९३० कि. मी. इतकी होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.११५/नियोजन-२ 

हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात AGA असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०११११६५८४३४४१८ असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


JORKS 


GANPAT SANDIPAN 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन 

निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सातारा. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

४) जिल्हाधिकारी, सातारा. 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सातारा. 

) 
) 


६) कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग (उत्तरो,जिल्हा परिषद, सातारा. 
७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
८) सचिव, सातारा जिल्हा परिषद, सातारा. 
९) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
१०) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
११) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


